RNI No.MAHBIL /13/ 2 /2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४७ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर १३ , २०१८ / कार्तिक २२, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ० ९ 


असाधारण क्रमांक ४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, महानगरपालिका यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 


सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ 


जाहीर प्रकटन 


१ 


क्रमांक साप्रवि/निवडणूक-६०५/ २०१८.- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , अनुसूची ड , प्रकरण १ (निवडणूक नियम) क्रमांक ८ , 
मा . कक्ष अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१८ /प्र. क्र . ६० / का . ०५, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १ ते १७ च्या सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार 
मी , राहुल द्विवेदी , आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर या जाहीर प्रकटनाद्वारे 
अहमदनगर महानगरपालिका, सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ चा खालीलप्रमाणे नमूद केलेला कार्यक्रम घोषित करीत आहे. 


१ 


, 


परिशिष्ट १ 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


१ 


२ 


३ 


१ 


दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) 


आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्रे राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 
वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी 


२ 


३ 


वरील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


दिनांक 

१३ 

नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) सकाळी ११-०० ते 
दिनांक 

२० 

नोव्हेंबर २०१८ ( मंगळवार) दुपारी २-०० पर्यंत 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) ते दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१८ ( मंगळवार ) 
( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) 
( रविवार दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ). 


४ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ ( गुरुवार) 
( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून ) 


वि ( एच ) ४१४ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३, २०१८ / कार्तिक २२ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट १ 


चालू 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


१ 


२ 


سه 


५ 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


६ 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ ( सोमवार ) ( दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत ) 
(दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ व दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१८ 
या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारी मागे घेता येणार 
नाही). 


७ 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) 
( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून). 


८ 


दिनांक २७ 


नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार ) 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक . 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दिनांक ९ डिसेंबर २०१८ ( रविवार) 
( सकाळी ७-३० 

ते संध्याकाळी 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ ( सोमवार) सकाळी १०-०० पासून 


५-३० पर्यंत ) 


१० 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ ( गुरुवार ) पर्यंत 


मा . विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र जा . क्र . २०१८ / नपा .१/ २/ अ.नगर मनपा 
निवडणूक , दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडणेसाठी 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १, २ व ३ यांची नेमणूक केली असून मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , 
नाशिक यांचेकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ चे पत्राचे अनुषंगाने अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा. क्र . साप्रवि / 
निवडणूक/ ५७०, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक 
६ मधील प्रभागाकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १ , २ व ३ यांना नेमणुकीचे आदेश दिले आहेत. 


२ 


२ 


६ 


तक्ता 


निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १, २ व ३ 
अ. क्र . निवडणूक निर्णय 

सहायक निवडणूक निर्णय 

सुपूर्द करावयाचे 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्यांची नावे 

प्रभाग क्रमांक 


पदनाम 


पदनाम 


निवडणूक निर्णय 


अधिकारी यांच्या 
कार्यालयाचा पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


उपविभागीय अधिकारी, १. श्री . माणिक आहेर तहसीलदार , 


१,६,७-३ 


- 


श्रीमती उज्वला 
गाडेकर 


नगर भाग , नगर 


राहाता 


प्रभाग कार्यालय, 
प्रभाग समिती क्रमांक १ , 
सावेडी विभाग ( १ ) 
सावित्रीबाई फुले व्यापारी 
संकुल , आकाशवाणी 
शेजारी, सावेडी , 


२. श्री . विलास गणपत शाखा अभियंता , 
सोनटक्के 

अहमदनगर 
महानगरपालिका 


अहमदनगर. 


३. श्री . श्रीकांत रामचंद्र शाखा अभियंता , 
निंबाळकर 

अहमदनगर 
महानगरपालिका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३, २०१८ / कार्तिक २२ , शके १९ ४० 


३ 


तक्ता 


चालू 


१ 


سه 


४ 


r 


५ 


& 


७ 


२ 


श्रीमती जयश्री माळी 


बुहाण तडवी 


. 


३ 


श्री . वामन कदम 


क्रमांक २, 


४ 


श्री . शाहूराज मोरे 


क्रमांक २ , 


विशेष भूसंपादन १. श्री.एफ.आर.शेख 

तहसीलदार , 

२,४,५ = ३ प्रभाग कार्यालय , 
अधिकारी, क्र . ३, 

भुसूधार , अहमदनगर 

प्रभाग समिती 
अहमदनगर २. श्री.शहाजहान लेखाधिकारी. 

क्रमांक १ , 
अहमदनगर 

सावेडी विभाग ( २) 
महानगरपालिका 

सावित्रीबाई फुले व्यापारी 
३. श्री.सुरेश कोंडिबा शाखा अभियंता, 

संकुल , आकाशवाणी 
इथापे अहमदनगर 

शेजारी, सावेडी , 
महानगरपालिका 

अहमदनगर . 
उपजिल्हाधिकारी, १. श्री.उमेश पाटील तहसीलदार 

३, ९, १० = ३ प्रभाग कार्यालय , 
रो.ह.यो. , 

( निवडणूक ), 

प्रभाग समिती, 
अहमदनगर 

जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , अहमदनगर 

शहर विभाग , ( १), 
२. श्री.अशोक दत्तात्रय प्रभाग अधिकारी, 

जुना मंगळवार बाजार , 
साबळे अहमदनगर 

अहमदनगर . 
महानगरपालिका 
३. श्री.कल्याण यशवंत शाखा अभियंता, 
q লা 

अहमदनगर 

महानगरपालिका 
विशेष भूसंपादन 

१. श्री.सदाशिव शेलार तहसीलदार , ८ , ११, प्रभाग कार्यालय , 
अधिकारी , क्र .१४, 

( संगांयो) 

१२ = ३ प्रभाग समिती, 
अहमदनगर 

जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, अहमदनगर 

शहर विभाग , ( २), 
२. श्री.मेहेर गंगाधर प्रभाग अधिकारी, 

जुना मंगळवार बाजार , 
लहारे अहमदनगर 

अहमदनगर . 
महानगरपालिका 
३. श्री.मनोज सुभाष 

शाखा अभियंता, 
पारखे 

अहमदनगर 

महानगरपालिका 
परिविक्षाधीन सहा . १. श्री.सुधीर पाटील तहसीलदार , 

१३, १४ = २ प्रभाग कार्यालय , 
जिल्हाधिकारी 

नेवासा 

प्रभाग समिती क्रमांक ४ , 
अहमदनगर २. श्री.सदाशिव शाखा अभियंता , 

बुरूडगाव विभाग 
तुकाराम रोहोकले 
अहमदनगर 

बुरूडगाव , अहमदनगर . 
महानगरपालिका 
श्री.राजेंद्र गजानन शाखा अभियंता , 
मेहेत्रे 

अहमदनगर 

महानगरपालिका 
उपविभागीय अधिकारी , १. श्री.अनिल दौंडे तहसीलदार , १५ , १६ , अहमदनगर 
श्रीगोंदा- पारनेर भाग , 

राहुरी 

१७ = ३ 

महानगरपालिका 
अहमदनगर २. श्री.गाडळकर शाखा अभियंता , 

केडगाव उपकार्यालय 
गणेश काशिनाथ अहमदनगर 

केडगाव , अहमदनगर . 
महानगरपालिका 
३. श्री.महादेव 

शाखा अभियंता, 
अहमदनगर 
महानगरपालिका 


५ 


श्री . प्रजित नायर 


६ 


श्री . गोविंद दाणेज 


दगडू काकडे 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३ , २०१८ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४० 


. 


तसेच मा . विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र जा.क्र . २०१८ / नपा.१ / २ / अ.नगर मनपा 
निवडणूक दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार आचारसंहितेविषयक जरूर ती कार्यवाही 
पार पाडणेसाठी श्री. संदिप निचीत , जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर यांची आचारसंहिता कक्ष प्रमुख व त्यांचे सहायक म्हणून इतर अधिकाऱ्यांची 
नियुक्ती केली असून मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ चे पत्राचे अनुषंगाने अहमदनगर 
महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश जा . क्र . साप्रवि /निवडणूक / ५७१, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये आचारसंहिता कक्षासाठी खालीलप्रमाणे 
नेमणूक केली आहे. 

आचारसंहिता कक्ष प्रमुख व त्यांचे सहायक 
आचारसंहिता आचारसंहिता 

आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 
कक्ष प्रमुख यांचे 

यांच्या कार्यालयाचा 
सहायक यांचे नाव 


अ.क्र . 


पदनाम 


पदनाम 


कक्ष प्रमुख 
यांचे नाव 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


जिल्हा पुरवठा 


मुख्य कार्यालय, 


श्री . संदिप निचीत 

१. श्री . परिमल जगन्नाथ 

उपअभियंता , 

सभापती, स्थायी समिती यांचे 
अधिकारी, निकम 

पाणीपुरवठा विभाग , कार्यालय, महानगरपालिका 
अहमदनगर 

अहमदनगर 

महानगरपालिका नवीन प्रशासकीय इमारत , 
२. श्री . किसन अशोक 

वृक्ष संवर्धन व उद्यान नगर - औरंगाबाद रोड , 
गोयल 

अधिकारी , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर 

महानगरपालिका 
३. श्री . अंबादास देविदास 

सिस्टीम मॅनेजर , 
साळी 

अहमदनगर महानगरपालिका 
तसेच मा . विभागीय आयुक्त , विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील पत्र जा.क्र . २०१८/ नपा.१/ २/ अ.नगर मनपा 
निवडणूक दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सार्वत्रिक निवडणूक, २०१८ चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणूक खर्चविषयक जरूर ती कार्यवाही 
पार पाडणेसाठी श्री . चंद्रकांत केरू खरात, मुख्यलेखापरीक्षक , अहमदनगर महानगरपालिका यांची व त्यांचे सहायक म्हणून इतर अधिकाऱ्यांची नेमणूक 
केली असून मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ चे पत्राचे अनुषंगाने अहमदनगर महानगरपालिका 
कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा . क्र.साप्रवि /निवडणूक/ ५७२ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये निवडणूक खर्चहिशोब तपासणी कक्षासाठी खालीलप्रमाणे 
नेमणूक केली आहे. 

निवडणूक खर्चहिशोब तपासणी प्रमुख व त्यांचे सहायक 
निवडणूक खर्च निवडणूक खर्च 

निवडणूक खर्चहिशोब 
हिशोब तपासणी हिशोब तपासणी प्रमुख यांचे 

तपासणी प्रमुख यांच्या 
प्रमुख यांचे नाव सहायक यांचे नाव 

कार्यालयाचा पत्ता 


, 


अ . क्र . 


पदनाम 


पदनाम 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


१ 


मानकर 


श्री . चंद्रकांत केरू खरात मुख्य 

१. श्री . प्रविण गोपाळराव मुख्य 

सभापती, महिला व बालकल्याण 
लेखापरीक्षक , 

लेखाधिकारी , 

समिती यांचे कार्यालय , 
अहमदनगर 

अहमदनगर 

महानगरपालिकामुख्य कार्यालय , 
महानगरपालिका 

महानगरपालिका नवीन प्रशासकीय इमारत , 
२. श्री . वैभव मोहिनीराज 

सहायक नगर 

नगर - औरंगाबाद रोड , 
जोशी 

रचनाकार , अहमदनगर अहमदनगर . 

महानगरपालिका 
उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्त करण्यात आलेल्या संबंधित प्रभागाची ( Wards) नामनिर्देशनपत्रे 
( Nomination Papers ) रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद कार्यालयात स्वीकारतील. छापील नामनिर्देशनपत्राचा संच ( Set of Nomination 
Papers ) संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. 


राहुल द्विवेदी, 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 

सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ , 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 


अहमदनगर , १३ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३ , २०१८ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४० 


५ 


निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 

राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 

धुळे महानगरपालिका, धुळे 
सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ 


नमुना - १ 


( पहा नियम ८ ) 

निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक धुमपा/निवडणूक /१ ९१/ २०१८. - याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , 
(१ ) धुळे महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १ ते १९ या बहुसदस्यीय निवडीच्या प्रभागांसाठी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जागानिहाय 

आरक्षणानुसार प्रभागनिहाय मतदारसंघातून नगरसेवकांची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 


( २) नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार ) सकाळी 

११.०० ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) दुपारी २.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील. 


( ३) नामनिर्देशनपत्र उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार ) ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) पर्यंत सकाळी ११.०० ते 
दुपारी ०३.०० वाजेपर्यंत परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात दाखल करता येईल . रविवार दिनांक 
१८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 


( ४ ) 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ (गुरुवार ) सकाळी ११.०० वाजल्यापासून परिशिष्ट १ मध्ये नमूद प्रभागातील निवडणुकीशी 
संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकार्यालय येथे करण्यात येईल . 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


(६ ) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा अनुमोदकाला किंवा 

निवडणूक प्रतिनिधीला, वरील परिच्छेद (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 
( सोमवार ) दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत देता येईल . दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ व दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१८ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी 
उमेदवारी मागे घेता येणार नाही. 


( ७ ) 


दिनांक 

२७ 

नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार) रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल . 


( ८ ) दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ (मंगळवार ) रोजी चिन्ह वाटप झाल्यानंतर अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात 

येईल . 


(९ ) निवडणूक लढविली गेल्यास, दिनांक ९ डिसेंबर २०१८ (रविवार ) रोजी सकाळी ०७.३० ते सायंकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल . 


( १० ) दिनांक १० डिसेंबर २०१८ ( सोमवार) रोजी सकाळी १०.०० वाजल्यापासून मतमोजणी केली जाईल व मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 

निकाल जाहीर करण्यात येईल . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३, २०१८ / कार्तिक २२ , शके १९ ४० 


( धुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ निवडणुकीची सूचना क्रमांक धुमपा/निवडणूक / १९ १/ २०१८ सोबतचे परिशिष्ट ) 


परिशिष्ट - १ 


निवडणूक निर्णय 
अधिकारी क्रमांक 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे 


निवडणूक कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे 
प्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांक 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयाचेठिकाण 


नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


जुने वलवाडी ग्रामपंचायत 
कार्यालय, धुळे . 


, 


श्री . नितीन कापडणीस , 
उपआयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी - १ 


प्रभाग क्रमांक १ 
अ- अनुसूचित जाती ( महिला) 
ब- अनुसूचित जमाती 
क- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ड- सर्वसाधारण ( महिला) 


जुने वलवाडी ग्रामपंचायत 
कार्यालय, धुळे. 


प्रभाग क्रमांक २ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
क- सर्वसाधारण ( महिला) 
ड- सर्वसाधारण 


जुने वलवाडी ग्रामपंचायत 
कार्यालय , धुळे. 


प्रभाग क्रमांक ६ 
अ- अनुसूचित जमाती (महिला) 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला). 
क- सर्वसाधारण 
ड- सर्वसाधारण 


२ 


नवरंग पाण्याच्या टाकी 
कार्यालय, देवपूर , धुळे. 


श्री . विक्रम बांदल , 
उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर 
तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी - २ 


प्रभाग क्रमांक ३ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
क- सर्वसाधारण ( महिला ) 
ड- सर्वसाधारण 


नवरंग पाण्याच्या टाकी 
कार्यालय, देवपूर , धुळे. 


प्रभाग क्रमांक ४ 
अ- अनुसूचित जाती 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) . 
क- सर्वसाधारण ( महिला) 
ड- सर्वसाधारण 


नवरंग पाण्याच्या टाकी 
कार्यालय, देवपूर, धुळे. 


- 


प्रभाग क्रमांक ५ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला). 
ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
क- सर्वसाधारण 
ड- सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३ , २०१८ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४० 


७ 


परिशिष्ट -१ 


चालू 


निवडणूक निर्णय 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे 


निवडणूक कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे 
प्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांक 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयाचेठिकाण 


अधिकारी क्रमांक 


नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


OC 


३ 


श्री . शरद पवार , 
उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी - ३ 


महानगरपालिका शाळा 
क्रमांक २९ , स्टेशन रोड , 
धुळे . 


, 


प्रभाग क्रमांक ७ 
अ- अनुसूचित जाती 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला). 
क- सर्वसाधारण ( महिला ) 
ड- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका शाळा 
क्रमांक २ ९ , स्टेशन रोड , 
धुळे . 


प्रभाग क्रमांक १५ 
अ- अनुसूचित जाती ( महिला) 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) . 
क- सर्वसाधारण 
ड- सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक १६ 
अ- अनुसूचित जाती ( महिला) 
ब- अनुसूचित जमाती ( महिला) 
क- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका शाळा 
क्रमांक २९ , स्टेशन रोड , 
धुळे . 


४ 


श्री . संजय गायकवाड , 
उपविभागीय अधिकारी , अमळनेर, 
जिल्हा जळगाव , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी - ४ 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
महापौर कार्यालय , धुळे . 


प्रभाग क्रमांक ८ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला). 
क- सर्वसाधारण ( महिला) 
ड- सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक ९ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- सर्वसाधारण ( महिला). 
क- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
महापौर कार्यालय, धुळे . 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
महापौर कार्यालय, धुळे. 


प्रभाग क्रमांक १० 
अ- अनुसूचित जमाती 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला). 
क- सर्वसाधारण ( महिला) 
ड- सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक ११ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
क- सर्वसाधारण ( महिला ) 
ड- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
महापौर कार्यालय , धुळे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३ , २०१८ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -१ 


चालू 


निवडणूक निर्णय 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे 


निवडणूक कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे 
प्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांक 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयाचेठिकाण 


अधिकारी क्रमांक 


नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


श्री . गणेश मिसाळ, 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे , 
जिल्हा धुळे , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी - ५ 


प्रभाग क्रमांक १४ 
अ- अनुसूचित जमाती ( महिला) 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
क- सर्वसाधारण ( महिला ) 
ड- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
विरोधी पक्षनेता कार्यालय , 
धुळे . 


प्रभाग क्रमांक १७ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- सर्वसाधारण ( महिला). 
क- सर्वसाधारण ( महिला) 
ड- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
विरोधी पक्षनेता कार्यालय , 
धुळे . 


प्रभाग क्रमांक १८ 
अ- अनुसूचित जाती 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) . 
क- सर्वसाधारण ( महिला) 
ड- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका जुनी 
प्रशासकीय इमारत , जुने 
विरोधी पक्षनेता कार्यालय , 
धुळे. 


w 


प्रभाग क्रमांक १२ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


श्री . रामसिंग सुलाने, 
विशेष भूसंपादन अधिकारी, 
जळगाव, जिल्हा जळगाव , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी - ६ 


महानगरपालिका शाळा 
क्रमांक ५, मनोहर 
चित्रमंदिरजवळ , धुळे . 


( महिला). 


ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
क- सर्वसाधारण 
ड- सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक १३ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- सर्वसाधारण ( महिला). 
क- सर्वसाधारण ( महिला ) 
ड- सर्वसाधारण 


महानगरपालिका शाळा 
क्रमांक ५, मनोहर 
चित्रमंदिरजवळ , धुळे . 


महानगरपालिका शाळा 
क्रमांक ५ , मनोहर 
चित्रमंदिरजवळ , धुळे. 


, 


प्रभाग क्रमांक १ ९ 
अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला). 
क- सर्वसाधारण ( महिला ) 
ड- सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर १३ , २०१८ / कार्तिक २२ , शके १ ९ ४० 


on 


परिशिष्ट -१ 


चालू 


निवडणूक निर्णय 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे 


निवडणूक कार्यक्षेत्रामध्ये येणारे 
प्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांक 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांचे कार्यालयाचेठिकाण 


अधिकारी क्रमांक 


नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


संपूर्ण धुळे महानगरपालिका क्षेत्र 


श्री . राजेंद्र पाटील , 
उपजिल्हाधिकारी ( प्रशासन ) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , धुळे , 
आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 


धुळे महानगरपालिका, 
नवीन प्रशासकीय इमारत , 
धुळे . 


८ 


संपूर्ण धुळे महानगरपालिका क्षेत्र 


श्री . बी . डी . पाटील , 
सहायक संचालक, 
स्थानिक निधी लेखा, धुळे , 
उमेदवारांचे खर्चाचेहिशोब 
तपासणी कक्ष प्रमुख 


धुळे महानगरपालिका, 
नवीन प्रशासकीय इमारत , 
धुळे . 


सुधाकर देशमुख, 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 

धुळे महानगरपालिका, धुळे . 


- 


धुळे, १२ नोव्हेंबर २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


